अर्हताकारी परीक्षेसाठी आवश्‍यक असलेली 
पुस्तके छपाईसाठी येणाऱ्या रुपये ९७३३५/- 
इतक्या रक्कमेच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम -०७१६/ प्र.क्र. २१०/ तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ जानेवारी, २०१७. 


वाचा : 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचा प्रस्ताव क्र. आस्था-१/ 
अभिळेख/पुस्तके/५४९३/२०१५-१६/कक्ष १(१०) दिनांक १२.५.२०१६ 
शासन निर्णय : 


अर्हताकारी परीक्षेसाठी आवश्‍यक असलेली पुस्तके शासकीय मुद्रण लेखनसामग्री व WHR 
संचाळनालय येथे उपलब्ध नसल्याने सदर पुस्तकांच्या झेरॉक्स प्रती काढण्यासाठी येणाऱ्या रक्‍कम 
रु.९७३३५/-इतक्या रक्कमेच्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. पुस्तक छपाईबाबतचे विवरणपत्रक खालीलप्रमाणे आहे- 


अ. संस्थेचे नांव द्र रक्‍कम 
क्र. प्रतिपान/पुस्तके/नग 
ष्‌ कृष्णा GM, राजीवगांधी | २० पुस्तके (अंदाजीत ९७,३३५/- 
नगर, येरवडा, पुणे-६ पाने २१६३) १०० नग 
रु. ४५ पैसे प्रति पान 
(२१६३)९१०० X 0.84) 


(अक्षरी रुपये सत्त्याण्णव हजार तीनठो पस्तीस फक्त) 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्यलेखाशीर्ष -२०५६ तुरुंग (००) (१०१) तुरुंग 
(००)(०१) मध्यवर्ती तुरुंग (२०५६००३५) दत्तमत(१३) कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४.हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम,भाग२-, 
दि.१७एप्रिल २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील उपविभाग २-मधीळ पान 
क्र ४१.वरील नियम क्र ७३.नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार, 
त्यातील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन निर्गमित करण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम -०७१६/ प्र.क्र. २१०/ तुरुंग-२ 


५. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०११६१२२०५६८५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 
Pp b h k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
fa a ते | Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c479015f44d506a 


Atmaram Sankhe (९७ cnPrabhakar 


Date: 2017.01.16 12:24:23 +05'30' 


(प्रभाकर संखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 


प्रत, 


१.अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२.कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३.अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे, 

४.अधिक्षक, येरवडा खुले जिल्हा कारागृह,येरवडा,पुणे, 

५.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
६.महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

८.कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-५, 

९.कार्यासन अधिकारी, व्यय-८/विनियम, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१०. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


